परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत 

श्री. वाल्मिक अशोक गव्हाणे, सहायक प्राध्यापक, 
विद्युत अभियांत्रिकी, शासकीय अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय, जळगाव 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः परिवि-२०२३/ प्र.क्र.(२०/२३)/तांशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- ३० जानेवारी, २०२३ 


संदर्भ:- १. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, उवतंशि/तांशि-१/३३/१४/६५/१३, 
दि. २१.०६.२०१७ 
२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.परिवी-२७१५/प्र.क्र.3०२/आठ, 
दि. २९.०२.२०१६ 
३. संचालक, तंत्रशिक्षण यांचे पत्र क्र. ४/आस्था/परिविक्षा/२०२२/१४, दि.१६.०१.२०२३ 


शासन आदेठशा :- 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. १ येथील झासन निर्णयान्वये श्री. वाल्मिक अशोक गव्हाणे, सहायक 
प्राध्यापक, विद्युत अभियांत्रिकी, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयीन शिक्षक सेवा, गट-अ या पदावर 
दोन वर्षांच्या परिविक्षाधीन कालावधीकरीता नियुक्‍ती करण्यात आळी आहे. सदरचा कालावधी पूर्ण 
झाल्याने श्री. वाल्मिक अशोक गव्हाणे यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबतचा प्रस्ताव 
संदर्भ क्र. ३ येथील पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. 
2. शासन सेवेतील अधिकारी / कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासंदर्भातील 
संदर्भाधीन क्र. २ येथील शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता श्री. वाल्मिक अशोक गव्हाणे, सहायक 
प्राध्यापक यांचे प्रकरणी होत असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी खालील तक्त्यात स्तंभ ०५ मध्ये 
नमूद दिनांकास समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्याचा 
दिनांक स्तंभ ०६ मध्ये नमूद करण्यात येत आहे. 


अ.क्र.  अध्यापकाचे नाव व कार्यरत | रुजू दिनांक | परिविक्षाधीन । परिविक्षाधीन सेवा 
संस्था कालावधीत | कालावधी | नियमितपणे पुढे 
घेतलेल्या | समाप्तीचा | चालू ठेवण्याचा 
रजा दिनांक दिनांक 
ar] २ ३ | ४ | 4 & 

. | श्री. वाल्मिक अशोक गव्हाणे, | दि. ६.७.२०१७ निरंक | दि.५.७.२०१९ | दि. ६.७.२०१९ 
सहायक प्राध्यापक, विद्युत (म.पू) (म.नं.) (म.पू. 
अभियांत्रिकी, शासकीय 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, 
जळगाव. 


३. संबंधित संस्था प्रमुखांनी उक्त अध्यापकाच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने 
उचित कार्यवाही तातडीने करावी. 


शासन आदेश क्रमांकः परिवि-२०२३/ प्र.क्र.(२०/२३)/तांशि-१ 


४. सदर शासन आदेश, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. परिवि-२७१५/ 
प्र.क्र.३०२/ आठ, दि. २९.०२.२०१६ मधील तरतुदींन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय 
क्र. परिवि/२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, दि. २५.०८.२०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान 
केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


कि सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०१३०१२१८१४२१०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SAMEER | पाया त 
LAXMAN DHERE Sissons 


(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय, नाशिक. 
३. प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जळगाव 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगाव. 
६. संबंधीत अध्यापक (प्राचार्यामार्फत) 
७. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवड नस्ती (तांशि-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


